देशी गायींना “राज्यमाता-गोमाता” घोषीत 
करण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक: पविआ-११२४/प्र.क्र.२४४/पदुम-३ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक : ३० सप्टेंबर, २०२४. 

प्रस्तावना :- 

प्राचीन काळापासून मानवाच्या दैनंदिन जीवनामध्ये गायीचे अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. वैदिक 
काळापासून गायीचे धार्मिक, वैज्ञानिक व आर्थिक महत्त्व विचारात घेऊन त्यांना “कामधेनू” असे संबोधण्यात 
येते. राज्यातील वेगवेगळया भागात वेगवेगळया देशी जातींच्या गायी आढळतात. (उदा. मराठवाडा विभागात 
देवणी, लळालकंधारी, पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये खिल्लार, उत्तर महाराष्ट्रात डांगी तर विदर्भात गवळाऊ.) तथापि, 
दिवसेंदिवस देशी गायींच्या संख्येत मोठया प्रमाणात घट होत आहे. 

देशी गायीच्या दुधाचे मानवी आहारात पौष्टीकदृष्टया अधिक मुल्य आहे. देशी गायींच्या दुधात 
मानवी शरीर पोषणासाठी महत्त्वाचे अन्नघटक उपलब्ध असल्याने ते पुर्णअन्न आहे. देशी गायींच्या दुधाचे 
मानवी आहारातील स्थान, आयुर्वेद चिकित्सा पध्दतीत पंचगव्याचा वापर तसेच सेंद्रिय होती पध्दतीत देशी 
गायींच्या शोण व गोमुत्राचे महत्व विचारात घेता, देशी गायींच्या संख्येत होणारी घट ही चिंताजनक बाब ठरत 
आहे. 

उपरोक्त पार्श्वभुमी विचारात घेवून, wpa देशी गायींचे पालनपोषण करण्यास प्रेरित 
करण्याच्या दृष्टीने देशी गायीस “राज्यमाता- गोमाता” घोषित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 
देशी गायींचे भारतीय संस्कृतीत वैदिक काळापासून असलेले स्थान, देशी गायींच्या दुधाची मानवी 

आहारातील उपयुक्तता, आयुर्वेद चिकित्सा पध्दती, पंचगव्य उपचार पध्दती तसेच देशी गायींच्या होण व 
गोमुत्राचे सेंद्रिय होती पध्दतीत असलेले महत्वाचे स्थान विचारात घेवून देशी गायींना यापुढे “राज्यमाता- 
गोमाता” म्हणून घोषीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०९३०१०३०१७४३०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by NIWRUTTI BHAGUJI MARALE 


DN: IN, GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, “AGRICULTURE 
“AND ADF DEPARTMENT, 
2.5.4.20=8a75c414ff50ce35220c63cd53d2eb1a99a474c02300b¢ 
17 4bb05 1c4c3c90a9, postalCode=400032, st=Maharashti 

B H AG UJ | M A RA L E -5C891DA87D2A4842558454524CC1 14BA5B2F67A. 
2A80796592830D345500F15CC, NIWRUTTI BHAGUJI MARALE 

2024.09.30 10:31:47 +05'30' 
(नि. भा. मराळे) 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति - 
१. मा. मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय मुंबई 
२. मा. उपमुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय मुंबई 
३. मा. उपमुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय मुंबई 


शासन निर्णय क्रमांकः पविआ-११२४/प्र.क्र.२४४/पदुम-३ 


प्रत, 


४. मा. मंत्री (प्नुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय) यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय मुंबई. 
५. अध्यक्ष, महाराष्ट्र गोसेवा आयोग, पशुसंवर्धन आयुक्तालय, औंध, पुणे. 

६. आयुक्त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे- ६७ 

७. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळ, नागपूर 

८. सर्व प्रादेशिक सहआयुक्त पशुसंवर्धन 

९. सर्व जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त 

१०. सर्व जिल्हा पश्युसवंर्धन अधिकारी, जिल्हा परिषद 

११. अवर सचिव/ कक्ष अधिकारी, पदुम१/२/४/५/१६, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१२. निवडनस्ती (पदुम ३) 


संचालक, माहिती व जनसंपर्क, महासंचालनालय यांना प्रसिध्दीसाठी अग्रेषित 


पृष्ठ २ पैकी २ 


